राज्यात अद्ययावत कारागृह तयार 
करण्याच्या दृष्टीने शासनास उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या 
कार्यालयात वातानुकुलीत यंत्रणा 
बसविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र.१२५ /तुरुंग-२ 
२ रा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्रमांक मेंटेनन्स./ए.सी./विपोमनी./मुंबई/२०१७-१८/८३१४/कक्ष-६, 
दिनांक २२.९.२०१७. 
२) वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३० (भाग-२)/२०१३/विनियम 
दिनांक १७ एप्रिळ,२०१५ 


शासन निर्णय- 


राज्यातील कारागृहात कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी सुविधा/अडचणी इत्यादी विविध 
बाबींचा अभ्यास करुन राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कारागृहांचे आधुनिकीकरण व आदर्श कारागृह 
तयार करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना शासनास सुचविण्याकरीता शासन निर्णय दिनांक ६.६.२०१७ 
अन्वये सेवानिवृत्त न्यायाधिहा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त केली असून सदर समितीचे 
कार्यालय विशेष पोलीस महासंचालक (कारागृह) दक्षिण विभाग, भायखळा,मुंबई यांचे इमारतीत आहे. 
सदर कार्यालयातील समिती कक्षात २ टन क्षमतेचे ३ वातानुकुलीत यंत्रणा बसविणेकरीता रु. 
२,९३,२५२/- (अक्षरी रुपये दोन लाख त्र्याण्णव हजार दोनशे बावन्न फक्त) इतक्या खर्चाचे कार्यकारी 
अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुंबई यांनी तपासून व साक्षांकीत 
केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन या शासन 
निर्णयान्वये रुपये २,९३,२५२/- (अक्षरी रुपये दोन लाख त्र्याण्णव हजार दोनशे बावन्न फक्त) इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
४% कॉन्टीनजन्सीसाठी व ८ % सेन्टेजचार्जेस साठी तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय fea विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३० (भाग-२)/२०१३/ 
विनियम दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला, उप 
विभाग-दोन, अनुक्रमांक-१८, नियम ६८ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र.१२५ /तुरुंग-२ 


४. 


या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५ (००) ००१ संचलन व प्रशासन (००) (०१) कारागृह 


निरीक्षणालय ( अनिवार्य) SAA ( २०५६००२६) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ 


या वित्तीय वर्षाचे मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०८१२०१५७८८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Se eS SS 


१:0०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L.Pawara 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a ys | Nn g ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1 1b49d608f53d77adcefe8 115025 


d93bfe9dbee3f61b1c150d64818cb09f90c, 
Ps a W a fa cn=Jaysing L.Pawara 
Date: 2017.11.08 12:45:38 +05'30' 


(ज.ल. पावरा) 
सह सचिव, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोळीस महानिरीक्षक (कारागृह),दक्षिण विभाग,भायखळा,मुंबई. 
डॉ.एस.राधाकृष्णन, अध्यक्ष, कारागृह अभ्यास समिती, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कारागृह) दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-८/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

कार्यकारी अभियंता,मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

निवड नस्ती (तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


